विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास 
प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती / फ्रिशीप योजनेंतर्गत 
महाडीबीटी प्रणालीवर अभ्यासक्रमांचे मॅपिंग करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : शिवृत्ती-२०२२/प्र.क्र.४०/शिक्षण-१ 
मोती महल, २ रा मजला, १९५ ,जे. टाटा रोड, चर्चगेट,मुंबई-४०००२० 
दिनांक : २४ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा- १. शासन निर्णय क्रमांक : इबीसी-२०१७/प्र.क्र.१३/शिक्षण, दि.२१.०८.२०१७ 
२. शासन परिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण-२०२०/सं.क्र.५२/स्वी.स, दि.०२.११.२०२० 
३. शासन पत्र क्रमांक बैठक २०२२/प्र.क्र.८१/समन्वय, दिनांक १७.१०.२०२३ 


प्रस्तावना:- 

ओ.बी.सी. महासंघाच्या मागण्या पूर्ण करण्याबाबत मा.मुख्यमंत्री महोदय यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच 
मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) व मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त) महोदयांच्या उपस्थितीत शुक्रवार दिनांक २९.०९.२०२३ रोजी दुपारी 
२.०० वाजता सहयाद्री अतिथीगृह, मलबार हिल, मुंबई येथे बैठक पार पडली. सदर बैठकीमध्ये ओबीसी 
विद्यार्थ्यासाठी (9) Bachelor of Computer Science (B.C.S.)- Science & Technology (2) M.C.M. (Master of 
Computer Management) - Commerce & Management आणि (3) Post Graduate Diploma in Computer 
Commercial Application (PGDCCA) - Commerce & Management या ३ अभ्यासक्रमांना त्वरीत शिष्यवृत्ती व 
फ्रीशीप योजना त्वरीत लागू करण्याबाबत मागणी केली आहे. 
२. सदर मागणीच्या अनुषंगाने मा.मुख्यमंत्री महोदयांनी, सदर योजनेत शिष्यवृत्ती व फ्रिशीप करण्याच्या 
अनुषंगाने संबंधित अभ्यासक्रमांचे मॅपिंग करुन सदर अभ्यासक्रमास शिष्यवृत्ती व फ्रिशीप लागू करण्याबाबतची 
कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत. 
३. संदर्भ क्रमांक २ येथील शासन परिपत्रक, इतर मागास बहुजन कल्याण दि. ०२.११.२०२० अन्वये शिष्यवृत्ती/ 
फ्री शिपसाठी रोजगारान्मुख/ तत्सम अभ्यासक्रमाची ( Courses ) निश्चिती करण्याबाबत संचालक, इतर मागास 
बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांचे अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. 
४. ओबीसी महासंघाच्या मागण्यांमध्ये नमूद उपरोक्‍त ३ अभ्यासक्रम हे सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ व नागपूर 
विद्यापीठांतर्गत राबविले जात असून सामाजिक न्याय विभागामार्फत सदर ३ अभ्यासक्रमांना शिष्यवृत्ती/ फ्रिश्ीपचा 
लाभ देण्यात येत असल्याचे संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांनी कळविळे आहे. 
त्याचप्रमाणे सदर अभ्यासक्रम मॅप करण्याच्या अनुषंगाने शासन स्तरावरुन कार्यवाही करण्याची विनंती केली आहे. 
५. त्यानुसार सदरहू कोर्सेचे महाडीबीटी प्रणालीवर मॅपिंग करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 

विमुक्‍त जाती भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती व 

फ्रिशिप योजनेअंतर्गत (१) Bachelor of Computer Science (B.C.S.)- Science & Technology (2) M.C.M. 


(Master of Computer Management) - Commerce & Management आणि (3) Post Graduate Diploma in 


शासन निर्णय क्रमांकः शिवृत्ती-२०२२/प्र.क्र.४०/शिक्षण-१ 


Computer Commercial Application (PGDCCA) - Commerce & Management या अभ्यासक्रमांचा समावेडठा 
महाडीबीटी प्रणालीवर करण्यात यावा व सदरहू अभ्यासक्रमांचे मॅपिंग संबधित शिष्यवृत्ती/ फ्रीशिप योजनांशी करण्यास 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२०८१५०९०५३८३४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by SIDDHARTH AMRUTRAO 
5 | D D HA RTH मि = SIDDHARTH AMRUTRAO ZALTE, ८ 
AMRUTRAO MAHARASHTRA, OU = OTHER BACKWARD 


BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT 


ZA LTE Date: 2023.12.08 15:10:16 +05'30' 


(सिध्दार्थ झाल्टे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. उप मुख्यमंत्री महोदयांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मा. राज्यमंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


AD 


८ 0८ w 


mm 


अपर मुख्य सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (वित्त),वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

१०) संचालक लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई. 

११) प्रादेशिक उपसंचालक/प्रादेशिक उपायुक्‍त (सवी 

१२) सहायक आयुक्‍त/सहाय्यक संचालक सर्व) 

१३) जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद (स्वी 

१४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 
) 


N ८5. 


vo 


१५) निवासी लेखापरिक्षक अधिकारी, मुंबई. 

१६) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी. 

१७) विभागातील सर्वसह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१८) कार्यासन (व्यय-१४) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१९) निवडनस्ती- शिक्षण-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक : शिवृत्ती-२०२२/प्र.क्र.४०/शिक्षण-१, दिनांक २४ नोव्हेंबर, 2023 सोबतचे सहपत्र 


As per Central 
Is Freeship |Govt guidelines 
Eligible It falls under 
(Yes/NO) Group 
""A,B,C,D,E" 


Whether Is 
Duration | Duration course is Scholarship 
(Months) | Professional? Eligible? 
(YES/NO) (YES/NO) 


Course Name stream_name 


1 |Bachelor of Computer Science (B.C.S.) |Science & Technology YES YES YES A 

2 ices विवाहा ats Commerce & Management YES YES YES 
Management) 

3 Posh Gracuale Dip ताय Commerce & Management YES YES YES 


Commercial Application (PGDCCA) 


